वितरण आदेशा क्र.१ “सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.३९/शिक्षण-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जून, २०२४ 


संदर्भ :- (१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
Q) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
इ.मा.ब.क.सं/ शिक्षण/तरतूद मागणी/२०२४/पुणे/१६३४, दिनांक १६.०५.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण या लेखाशिर्षाखाळील ३४-शिष्यवृत्ती / विद्यावेतने उद्दिष्टांतर्गत विमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व 
फ्रीशिप इ. करिता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी शासन परिपत्रक वित्त विभाग संदर्भ क्र.१ अन्वये एप्रिल 
ते जुले २०२४ च्या महिन्यांकरिता बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध निधीचे वितरण संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यातील विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग 
व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेसाठी २२२५, अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण या लेखाशिर्षातर्गत ३४- 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या उद्दिष्टांतर्गत शिष्यवृत्ती / write अदा करण्यासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपैकी झासनाच्या वित्त विभागाने लेखानुदानात एप्रिल ते जुले २०२४ च्या महिन्यांसाठी बीम्स 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी एकूण रु.५५२.३३३२ कोटी (अक्षरी रुपये पाचशे बावन्न कोटी 
तेहतीस लाख बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी खालील विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.३९/शिक्षण-१ 


(रुपये कोटीत) 
क्र. लेखाशिर्ष | वित्त विभागाने बीम्स वितरीत संचालक वितरीत 
प्रणालीवर उपलब्ध | केलेला निधी | कार्यालया कडील) करावयाची तरतूद 
करुन दिलेली तरतूद मागणी 
iets | २ ३ =a पु & 
हिं २२२५ई८८४ १९३.३२३३ ०.४९०६५५४ ५४२.८९०० १८०.०००० 
२ २२२५ई९०१ ५.०००० po 99.2900 4 0000 
3 २२२५ई९१९ ६६.६६६६ ०.३२८७२५१ ११५.६९०० ६०.०००० 
४ । २२२५३९३७ 9.8868 | 0 | 8.9800 १.६६६६ 
५ । २२२५९४६ ४५.०००० ०.०५६९३५१ | १२०.५९०० ३४.०००० 
& २२२५ई९५५ १.६६६६ po 4.400 १.६६६६ 
(9 २२२५ई९७३ (94.0000 ०.०२०२४०(७ १३७.५१०० (90०.०००० 
२२२५-००२ २१०.०००० ०.०५९०४३१ ६८३.८५०० 200,0000 
एकूण ५९८.३३३१ ०.९५५५९९४ १६२१.६६ 442.3332 
2. सदर शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 


पुणे हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. उपरोक्त प्रमाणे वितरीत तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च 
करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचाळनालय, पुणे यांची राहील. 


3. योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
तपासण्याच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय 
नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केळेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकातीळ अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करतांना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार 
नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची 
राहील. 


४. नियंत्रक अधिकारी उक्त निधी वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन वितरीत करावा. 


षु. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.३९/शिक्षण-१ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०६०५१२४२५६५४३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
९. सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवड नस्ती (शिक्षण-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


